महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२३/प्र.क्र ११०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ ऑगस्ट,२०२३ 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱयाच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र 

eal २ ३ 

णं श्री. नितीन पोपटराव बच्छाव, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि.प. नाशिक 
शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. प. जळगाव 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०८०११३२०५८८१२१ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=s L EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
'ade3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b 
5826669926889, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
B H O S A L E serialNumber=7966FB8DA6E03C3F79409670C65FACO773 
78A68F734A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY 
NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2023.08.01 13:22:36 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-३123/प्र.क्र 110/प्रशा-2 


सर्व शिक्षण संचालक. 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


LOE OE LO 


Cc 


दु 
& 


प्रत माहितीस्तव 


१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


